"नाबार्ड व्यतिरिक्त इतर नविन योजनांचे 
बांधकाम करणे" या योजनेकरीता नवीन 
लेखाशीर्ष उघडणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां-१०१८/प्र.क्र.१५४/नापु-१६ ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- २१ जानेवारी, २०२०. 


०] 
rail 
=| 


१) वरीष्ठ लेखा अधिकारी, महालेखाकार कार्यालय (लेखा व अनुज्ञेयता )-१, महाराष्ट्र यांचे 
क्र.सं.ख.वि/चा-१/अ.ना.पुर. व ग्रा संर. विभाग/यूओआर-९५/२०१९-२०/६९०, दि.१४.१०.२०१९. 


प्रस्तावना :- 


नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधी मालिका १७ अंतर्गत काम पूर्ण करण्यात आलेल्या 


कामांसाठी व मालिका पूर्ण झालेल्या गोदामांच्या अतिरीक्त कामांसाठी नाबार्ड कडून निधी उपलब्ध 


करुन देता येणार नाही, असे नाबार्डने सुचविले आहे. त्यामुळे ज्या गोदामांची कामे पूर्ण झालेली आहेत 


तसेच गोदामामंध्ये अतिरीक्त कामे उदा. गोदामांसाठी वॉचमन केबीन, ऑफिस रुम, अंतर्गत रस्ते, 


संरक्षण भिंत, पथदिवे, विद्युतीकरण, पाणी पुरवठा व इतर कामांसाठी जिल्हयांकडून अंदाजपत्रके 


शासनास प्राप्त झालेली आहेत. सदर कामांचा समावेश नाबार्ड मालिके अंतर्गत करणे शक्‍य नाही. 


त्यामुळे सदरील कामांना निधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी नवीन लेखाशीर्ष उघडण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 


नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधी मालिका मालिका १७ अंतर्गत कामे पूर्ण करण्यात 


आलेल्या कामांसाठी व मालिका पूर्ण झालेल्या गोदामांच्या अतिरिक्‍त कामांसाठी खालीलप्रमाणे 


नवीन लेखाशीर्ष मंजूर करण्यात येत आहे. 


मराठी English 
मागणी क्रमांक एम-४ M-4 
Demand No. 
मुख्य लेखाशीर्ष ४४०८ ण 
Major Head अज्ञ BISA a aa यावरील | _~APtal Outlay on Food 
भांडवली Storage and Warehousing 
भांडवली खर्च 
उपमुख्य लेखाशीर्ष ०२, साठवण व वखार साठवण | 02, Storage and Warehousing 
Sub Major Head 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां-१०१८/प्र.क्र.१५४/नापु-१६ ब 


गौण शीर्ष १०१- ग्रामीण भागात गोदाम 101- Rural Godown 
Minor Head बांधणे कार्यक्रम Programmes 
गट शीर्ष (09) - नवीन गोदामांचे बांधकाम (1) - Construction of New 
Group Head Godowns 
उपशीर्ष (०१) (03) नाबार्ड व्यतिरीक्त । (01) (03) Construction of 
वेर गोदामांचे बांधकाम New Godowns other than 
bH 
Sub Head इतर नविन गोदामांचे बां NABARD (Mofussil) 
करणे (मुफसल) (कार्यक्रम) (Programme) 53, Major Work 
43, मोठी बांधकामे 
योजनेचा संकेतांक ४४०८०४१५ 44080415 
Scheme Code 


२. सदर शासन निर्ण नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१५१/का.१४७५, 


दि.२९.०७.२०१९, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१३७/अर्थ-१६ दि.२९.०८.२०१९ तसेच 


महालेखाकार कार्यालय (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र यांच्या संदर्भाधीन दि.१४.१०.२०१९ अन्वये 


दिलेल्या मंजूरीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००१२११६५१२४७००६ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


-O 


सर्व जिल्हाधिकारी. 


Pradip Girdhar : 
Chavan 


(प्र. गि. चव्हाण) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 


CC AV RY) 


५. सर्व अन्नधान्य वितरण अधिकारी. 
६. सर्व कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 
७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
८. महाळेखापाल-१/२, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 


उप आयुक्त (पुरवठा), कोकण, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर व अमरावती. 
सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां-१०१८/प्र.क्र.१५४/नापु-१६ ब 


९. महालेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

१०. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई ( वित्तीय सल्लागार व उपसचिव मार्फत) 

११. वित्त विभाग (व्यय-१०, अर्थोपाय, अर्थबळ व अर्थसंकल्प-१६), मंत्रालय, मुंबई. 
१२. नियोजन विभाग (का-१४७५), मंत्रालय, मुंबई. 

१३. सहाय्यक संचालक (संगणक) लेखा व कोषागारे, मुंबई/नागपूर. 

१४. निवड नस्ती/नापु-१६ब. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


